RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


नात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक ९ ] 


शुक्रवार , मार्च ११, २०१६ / फाल्गुन २१ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक १५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 
क्रमांक गृह / का -१/टे- ५/विकाअ/ वशि - १०९०८४ / २०१५. — जिल्हाधिकारी, ठाणे, जिल्हा ठाणे ह्या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या १२० नवनिर्वाचित 
नगरसेवकांची ठाणे जिल्ह्याचे पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात 
राहील . तसेचविशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार राहील. 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम. - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची 
विहित मोहोर उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 
३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन अथवा तहसीलदार 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद 
करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी तात्काळ उपलब्ध 
करून देण्यात यावी. 

४. या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक /जिल्हादंडाधिकारी / तहसीलदार यांनी नियुक्ती करावी . 

५. या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी " असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 
तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तव्याच्या ठिकाणी लावावा . 


भाग एक ( को .वि.पु.) १५ – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ११, २०१६/ फाल्गुन २१, शके १९३७ 


जपत्र 


७. विशेष कार्यकारी पदाची मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास सदर पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य 
संबंधित तहसीलदार यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 
त्याने ती पार पाडली नसल्याचे आढळल्यास अशी व्यक्ती योग्य त्या दंडनीय कारवाईस पात्र ठरेल . 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची नावे 

( २ ) 


GM<ww. 


- 


जयवंत बाळाराम भोईर 
वैशाली विश्वनाथ भोईर 
शालीनी सुनिल वायले 
रजनी भारत मिरकुटे 
दया वसंत गायकवाड 
हर्षाली राजाराम थवील 
गोरख जंगलीराम जाधव 
अपेक्षा बंदेश जाधव 
उपेक्षा शक्तीवान भोईर 
संतोष काशिनाथ तरे 
नमिता मयुर पाटील 
शितल महेंद्र गायकवाड 
दयाशंकर पद्मनाभ शेट्टी 
सुनंदा मुकुंद कोट 
गणेश श्रीपत काट 
राजेंद्र जयंत देवळेकर 
छायाताई अशोक वाघमारे 
अर्जुन शांताराम भोईर 
मनिषा साईनाथ तारे 
वरुण सदाशिव पाटील 
मोहन पांडुरंग उगले 
वैशाली अर्जुन पाटील 
कस्तुरी कौस्तुभ देसाई 
निलिमा संजय पाटील 
प्रियंका विद्याधर भोईर 
वैजयंती शिरीष गुजर- घोलप 
तृप्ती रणशूर भोईर 
सुधीर दिलीप बासरे 
संदीप एकनाथ गायकर 
श्रेयस किरण समेळ 
अरुण पंढरीनाथ गीध 
कासिफ इमाम मोहम्मद तानकी 


R 


M 


"" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ११, २०१६ / फाल्गुन २१, शके १९३७ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


w 


w 


w 


w 


w 


w 


w 


< 


< 


< 


< 


डॉन शाहीन जव्वाद 
मौलवी तानझीला अय्याझ 
खान शकीला गुलाम दस्तगीर 
प्रकाश विश्वनाथ पेणकर 
सचिन सॅमसन खेमा 
विणा गणेश जाधव 
दशरथ सगुण घाडीगांवकर 
पुरषोत्तम ( काका ) छगन चव्हाण 
जान्हवी सचिन पोटे 
मल्लेश शिवान शेट्टी 
नविन अनंत गवळी 
गणेश तुकाराम भाने 
रेखा राजन चौधरी 
शिवाजी सखाराम शेलार 
प्रमिला श्रीकर चौधरी 
रेखा जनार्दन म्हात्रे 
कविता विकास म्हात्रे 
विकास गजानन म्हात्रे 
वामन सखाराम म्हात्रे 
सरोज प्रकाश भोईर 
जयेश पुंडलीक म्हात्रे 
संगिता मुकेश पाटील 
दिपेश पुंडलिक म्हात्रे 
प्रकाश गोपीनाथ भोईर 
हर्षदा हृदयनाथ भोईर 
नंदू शांताराम म्हात्रे 
विद्या राजेश म्हात्रे 
मनिषा शैलेश धात्रक 
शैलेश रमेशचंद्र धात्रक 
वृषाली पाटील- जोशी 
गुलाब रमेश म्हात्रे 
विनिता विश्वनाथ राणे 
रमेश सुकऱ्या म्हात्रे 
मंदार गोविंद टावरे 
मुकुंद बाबाजी पेडणेकर 

मंदार श्रीकांत हळबे 
भाग एक ( को .वि .पु.) १५ - २ 


c 


ککککک 


० 


० 


m 


w 


w 


र 


m 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ११, २०१६ / फाल्गुन २१, शके १९३७ 


अनुसूची - - चालू 


(१ ) 


७५ 


७७ 


( २) 
विश्वदिप सुभाष पवार 
संदीप सुरेश पुराणिक 
खुशबु पद्याकर चौधरी 
राहुल वसंत दामले 
दर्शना सदाशिव शेलार 
निलेश चिंतामण म्हात्रे 
राजन रामहरी आभाळे 
राजेश गावर्धन मोरे 
भारती राजेश मोरे 
नितीन मटया पाटील 
अलका पप्पू म्हात्रे 
ज्योती राजन मराठे 
दिपाली स्वप्निल पाटील 
महेश बाबुराव पाटील 
सायली संजय विचारे 
विनोद जयराम काळण 
पुजा योगेश म्हात्रे 
सुनिता अरुण खंडागळे 
राजवंती राघो मढवी 
महेश दशरथ गायकवाड 
सुशिला कुंडलिक माळी 
संगिता विजय गायकवाड 
निलेश शिवाजी शिंदे 
सुमन महारु निकम 
विशाल विष्णू पावशे 
स्नेहल प्रमोद ( पप्पू) पिंगळे 
विक्रम (विकी) रमेश तरे 
रमेश सुदाम जाधव 
राजाराम लक्ष्मण पावशे ( आप्पा ) 
शितल महेश मंढारी 
माधुरी प्रशांत काळे 
देवानंद अनंता गायकवाड 
हेमलता कैलास पावशे 
सारीका सतिश जाधव 
राय मनोज रामशकल 
मोनाली विक्रम ( विकी ) तरे 


१०० 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ११, २०१६ / फाल्गुन २१, शके १९३७ 


अनुसूची- - समाप्त . 


( २ ) 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


१११ 


सोनी देवराम अहिरे 
उर्मिला सुनिल गोसावी 
मोरेश्वर श्रीराम भोईर 
कुणाल दिनकर पाटील 
रमाकांत बळीराम पाटील 
प्रमिला मुकेश पाटील 
सुनिता बाबुराव पाटील 
रुपाली रवि म्हात्रे 
प्रेमा प्रकाश म्हात्रे 
आशालता अजय बाबर 
दमयंती बुधाजी वझे 
जालिंदर जयराम पाटील 
इंदिरा पांडुरंग तरे 
शैलजा लालचंद भोईर 


११२ 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


११९ 


पूजा गजानन पाटील 


१२० 


श्री . प्रभाकर बामा जाधव . 


ठाणे , 


डॉ . अश्विनी जोशी, 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI . 


